मा. अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण, यांना विभाग प्रमुख 
म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीटी-२०१७/प्र.क्र. १८८/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर २०१७. 


वाचा : १) मा. उच्च न्यायालयाचे जनहितयाचिका क्रमांक १५६/२०११ मध्ये दिलेले निर्देश 
(दि. ०५/०५/१७). 
२) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक विअप्र - २०१३/ प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१७. 


शासन निर्णय :- 

जनहित याचिका क्र.१५६/२०११ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ०५.०५.२०१७ रोजी 
पारित केलेल्या AMAA अनुषंगाने अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण यांना विभाग 
प्रमुख म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव शासन विचारधिन होता. त्याअनुषंगाने वित्तिय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८ मधिल भाग पहिला, उपविभाग एक मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत 
नियमांखाली प्रदान करण्यात आलेले वित्तिय अधिकार नियम क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या 
तरतूदींनूसार प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण यांना “विभागप्रमुख” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१७०९०७१३२९०७६०२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kranti 8. री 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ff9761db1faa1460e27b4ede45ea068647 


p a t | | 12590bd05d7ff12b360f63975c0187, cn=Kranti B. 
Pati 


Date: 2017.09.07 13:18:58 +05'30° 


(क्रांती पाटील) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


मा. रजिस्टर जनरल, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण. 

सर्व जिल्हा मुख्य सत्र न्यायाधिझा 

उपसचिव, (सेवा) मोटार सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई. 
उपसचिव, वित्त विभाग. 


aes निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र. १८८/परिवहन-५ 


) WaT उच्च न्यायालय (मूळ शाख), मुंबई. 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे(पूर्वी मुंबई. 
) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
संचालक लेखा व कोषाधिकारी मुंबई 
qo) निवासी लेखा अधिकारी मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


